नक्षलग्रस्त भागातील गडचिरोली, अहेरी (पोलीस 
जिल्हा) व गोंदिया जिल्ह्यातील अतिसंवेदनशील 
पोलीस ठाणी/पोलळीस उपठाणी/सडास्त्र दूरक्षेत्रे व 
कार्यालये येथे व अतिसंवेदनशील क्षेत्रात कार्यरत 
विविध शाखांचे पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांना 
अनुज्ञेय वेतनाच्या दीडपट दराने वेतन व महागाई 
भत्ता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स ०७२०/प्र.क्र.११०/विशा १ ब. 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक- ०३ ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा - 
१. शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स ०८०९/प्र.क्र.४००/वि.शा.१ ब, दि. ११ जानेवारी, २०१०. 
२. शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स ०८०९/प्र.क्र.५००/वि.शा.१ ब, दि. ३ नोव्हेंबर, २००९ 
३. शासन निर्णय क्र.- एपीओ २८०९/प्र.क्र.२९०/पोल-३, दि. ३१ डिसेंबर, २००९. 
४. शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स १११०/प्र.क्र.४९९/वि.शा.१ ब, दि. १८ फेब्रुवारी, २०११. 
५. शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स १११०/प्र.क्र.४९९/वि.शा.१ ब, दि. १३ मार्च, 2092. 
६. शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स १०१२/प्र.क्र.४०८/वि.शा.१ ब, दि. २२ मार्च, 2093 . 
शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स ०११४/प्र.क्र.२६/वि.शा.१ ब, दि. ३१ मे, २०१४. 
शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स ०११४/प्र.क्र.२६/वि.शा.१ ब, दि. २८ मे, २०१५ 
९. शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स ०११४/प्र.क्र.२६/वि.शा.१ ब, दि. 30 जानेवारी, २०१६. 
१०. शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स ०५१६/प्र.क्र.१५८/वि.शा.१ ब, दि. ०१ ऑक्टोबर, २०१६. 
११. शासन शुध्दीपत्रक क्र.- एनएएक्स ०५१६/प्र.क्र.१५८/वि.शा.१ ब, दि. २६ ऑक्टोबर, २०१६. 
१२. शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स ०८१८/प्र.क्र.२६५/वि.शा.१ ब, दिनांक १२ सप्टेंबर, २०१८. 
१३. शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स ०३१८/प्र.क्र.१३३/वि.शा.१ ब, दिनांक २८ ऑगस्ट, २०२०. 
१४. शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स ०७२०/प्र.क्र.११०/वि.शा.१ ब, दिनांक १ जून, २०२१. 
१५. पोलीस महासंचालक कार्यालयाचे पत्र क्र.-- पोमसं/३०/नक्षलग्रस्त विभाग/दीडपट वेतन/५६/ 
२०२२, दि. १२/४/२०२२. 
शासन निर्णय:- 


नक्षलग्रस्त गडचिरोली, अहेरी (पोलीस जिल्हा) व गोंदिया जिल्ह्यातील अतिसंवेदनशील क्षेत्रात कार्यरत 
असणाऱ्या पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांना अनुज्ञेय असलेल्या वेतनाच्या दीडपट दराने वेतन व महागाई भत्ता 
देण्यासंबंधाने शासन पुढीलप्रमाणे आदेश देत आहे :- 


१. नक्षलग्रस्त गडचिरोली, अहेरी (पोलीस जिल्हा) व गोंदीया जिल्ह्यातील अतिसंवेदनशील क्षेत्रात 
कार्यरत असणाऱ्या (राज्य राखीव पोलीस दल, बिनतारी संदेश विभाग, मोटार परिवहन विभाग, गुन्हे 
अन्वेषण विभाग, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, वाहतूक विभाग, विशेष कृती दल, नक्षल विरोधी 
अभियान, राज्य गुप्त वार्ता विभाग इत्यादी सह) पोळीस अधिकारी/कर्मचारी यांना अनुज्ञेय वेतनाच्या 
दीडपट दराने मूळ वेतन व महागाई भत्ता देण्यात यावा. त्याचप्रमाणे गोंदिया जिल्ह्यातील 
उद्देशिकेतील अनुक्रमांक (४) येथील दि. १८/२/२०११ च्या शासन निर्णयाद्वारे निश्चित करण्यात 
आलेल्या पोलीस ठाणी/पोलीस उपठाणी/सऱास्त्र दुरक्षेत्रे व कार्यालयामध्ये कार्यरत असलेल्या 
अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी व राज्य सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांना अनुज्ञेय असलेल्या 
मूळ वेतनाच्या दीडपट दराने वेतन व महागाई भत्ता देण्यात यावा. म्हणजेच राज्यातील पोलीस 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स ०७२०/प्र.क्र.११०/विज्ाा १ ब 


दलाच्या विविध शाखांचे अधिकारी/कर्मचारी अतिसंवेदनशील क्षेत्रात कार्यरत/तेनात असेपर्यंत 
त्यांना करावे लागणारे जोखमीचे काम विचारात घेता कार्यरत कालावधीसाठी मिळत असलेल्या 
अनुज्ञेय वेतनाच्या दीडपट दराने वेतन व महागाई भत्ता देण्यात यावा. 

२. राज्य गुप्तवार्ता विभागाचे अधिकारी/कर्मचारी यांना एकस्तर पदोन्नतीचा लाभ ते राज्यात कोठेही 
कार्यरत असले तरी अनुज्ञेय आहे. तथापि गोंदिया व गडचिरोली या जिल्ह्यात काम करणाऱ्या 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कामाचे स्वरुप अत्यंत जोखमीचे आहे. यास्तव या जिल्ह्यात 
अतिसंवेदनशील भागात कार्यरत असलेल्या राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या अधिकारी/कर्मचारी यांना 
प्रोत्साहन मिळण्याच्या दृष्टीने एकस्तर पदोन्नतीचा लाभ किंवा अतिसंवेदनशील पोलीस 
ठाणी/पोळीस उप ठाणी/सडास्त्र दूरक्षेत्र येथे कार्यरत अधिकारी/कर्मचाऱ्यांप्रमाणे अनुज्ञेय वेतनाच्या 
दीडपट दराने वेतन अधिक महागाई भत्ता यापैकी जे जास्त असेल ते देण्यात यावे. 

३. राज्य राखीव पोलीस दलाच्या तुकड्या गडचिरोली, अहेरी, गोंदिया जिल्ह्यातील अतिसंवेदनशील 
क्षेत्रात कार्यरत आहेत. यास्तव अतिसंवेदनशील क्षेत्रात जे कार्यरत असताना त्यांनाही अनुज्ञेय 
वेतनाच्या दीडपट दराने मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता देण्यात यावा. राज्य राखीव पोलीस 
बलातील अधिकारी/कर्मचारी sat संवेदनशील भागात कार्यरत असतील तोवरच त्यांना दीडपट 
दराने अनुज्ञेय वेतन व महागाई भत्ता लागू राहील. 

४. नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांना सामान्य प्रशासन विभागाकडून 
नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांना लागू केलेल्या इतर आर्थिक सवलती अनुज्ञेय 
असणार नाहीत. सदरची बाब संबंधित अधिकाऱ्यांनी विचारात घेऊन त्याप्रमाणे वेतन अदा करावे. 

५. याबाबत येणाऱ्या वेतन व महागाई भत्त्यावरील अधिकचा खर्च या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालण्यात येतात, त्याच लेखाशीर्षाखाळी खर्ची घालावा व तो मंजूर 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

६. हे आदेश दि. १ एप्रिल, २०२२ ते ३१ मार्च, २०२३ या कालावधीच्या वेतनभत्त्यासाठी लागू राहतील. 


सदरचे आदेशा वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ४२३/२०२२/व्यय-७, दिनांक २७/९/२०२२ 
नुसार दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१००३१३२५३९३९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


d by Sanjay Dagadu Khedekar 
ment Of Maharas! ou=Hi 


Sanjay Dagadu ५५८८ sora 
25.4. }701d2758331055dd3c46d61 5f8367912b1c 
18e709c1b4de20bdf4f85, cn=Sanjay Dagadu 
Khedekar 


a3 
8 


(संजय खेडेकर) 
उप सचिव, गृह विभाग. 
प्रत, 

मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
. सर्वमा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

५. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ. 

६. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव. 

. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव. 

८. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स ०७२०/प्र.क्र.११०/विश्ाा १ ब 


९. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव. 
१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 
११. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 

१२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१३. आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई. 

१४. अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१५. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१६. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल, नागपुर/पुणे. 
१७. पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, गडचिरोली. 

१८. जिल्हाधिकारी, गडचिरोली/गोंदिया. 

१९. पोलीस अधिक्षक, गडचिरोळली/अहेरी/गोंदिया. 

२०. सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल. 

२१. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

२२. गृह विभागातील सर्व अधिकारी. 

२३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली/गोंदिया. 

२४. निवडनस्ती (वि.शा.१ बो. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


